सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ:-- १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२०. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६६५/अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२०. 
३.शासन निर्णय, अल्पसंख्याक वि. विभाग, क्र.हज-२०२०/प्र.क्र.६६३/का-५,दि.०८.०५. २०२०. 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये करोना विषाणूमुळे 


उद्भवलेल्या महामारीच्या परिस्थितीत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य व कार्यक्रम 


खर्चाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदी पहिल्या तीन महिन्याकरिता “अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व 


संनियंत्रण प्रणालीवर /ढीस्छा” वर मंत्रालय विभागांना वितरीत करण्यात आल्या आहेत. तसेच, 


उपरोक्त संदर्भ क्र.२ चे शासन निर्णयान्वये सध्या अत्यावऱ्यक बांधील खर्चाच्या अनुषंगाने ०१-वेतन, 


०४-निवृत्तीवेतन, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन), इत्यादी उद्दिष्टशिर्षाव्यतिरिक्‍्त इतर बाबींवर खर्च 


करण्यापूर्वी वित्त विभागाची अनुमती घेण्यात यावी, असे अभिप्राय दिले आहेत. वित्त विभागाचे संदर्भ 


क्र.१ येथील परिपत्रक व संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये या विभागाची मागणी क्र. ae ई-१, 


“2234 सायजिक एुरक्षा व कल्याण (02) WATT कल्याण 200 इतर HIPAA, (04) (9) 


यात्रेकरुंचा खर्व (अनिवाकी, 3§ सहायक अनुदान (वेतन, (2234 ए २६७”या लेखाशीर्षाखाली सन 


२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी रू.७४.६६ इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून तो तो 


सर्व निधी “अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण Goran” प्रणालीवर वितरणासाठी 


उपलब्ध आहे. वितरणासाठी उपलब्ध झालेल्या या निधीमधून, महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अधिकारी 


व कर्मचारी यांच्या माहे एप्रिल, २०२० ते जून, २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीचा वेतनावरील खर्च 


भागविण्यासाठी रू.६.७५ लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात आळा आहे. सदर निधीपैकी 


रू.१,५६,९०६/- इतका निधी शिल्लक असल्याने महाराष्ट्र राज्य हज समितीने माहे जुले, २०२० ते मार्च, 


२०२१ या कालावधीतील वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी रू.२०.६७६ लक्ष इतक्या निधीची मागणी 


केली आहे. ही बाब विचारात घेता, माहे जुले, २०२० ते मार्च, २०२१ या कालावधीतील महाराष्ट्र राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 


हज समितीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य हज 


समितीस निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन TAS निर्णय:- 


या विभागाची मागणी क्र. झेड ई-१, “२२४५१ सामाजिक एुरक्षा व कल्याण (02) AAT 


PNT, 200 इतर कार्यक्ररु (04 (१८) यात्रेकरुंचा खर्व (SATAY), 3६ सहायक अनुदान (वेतना, 


(2234 ए 2६6” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 


निधीमधून माहे जुले, २०२० ते मार्च, २०२१ या कालावधीतील महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अधिकारी 


व कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी रु.२०.६८ लक्ष इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज 


समितीस पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


WH. लेखाशिर्ष कालावधी रक्‍कम रूपयांमध्ये 

| १ ATR मागणी क्र. झेड इ-१, | जुले, २०२० *१४, ६००/- 

२ “२२४५ सायाजिक Fel व| ऑगस्ट, २०२० १,७१,५००/- 

3 कल्याण, (02) समाज कल्याण, | सप्टेंबर, २०२० १,७१,५००/- 

8 २०० इतर BIIPA, (04) (9¢)| ऑक्टोबर, 2020 । २,८५,०००/- 

हि यात्रेकरुंचा खर्व (TAY, 36 | नोव्हेंबर, २०२० २,८५,०००/- 

& सहायक अनुदान (ATI), (2234 | डिसेंबर, २०२० २,८५,०००/- 

9 ए २६७” जानेवारी, २०२१ २,८५,०००/- 

८ फेब्रुवारी, २०२१ २,८५,०००/- 

९ मार्च, २०२१ २,८५,४००/- 

एकुण रूपये २०, ६८,०००/- 

* महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी दरमहा 
आव्यक असलेली रक्‍कम रू.१,७१,५००/-पैकी त्यांच्याकडे BAH असलेला रु.१,५६,९०६/- इतका 
निधी वजा करता माहे जुले, २०२० साठी रू.१४,६००/- इतक्या रक्कमेचे वाटप करण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र राज्यहज समिती कार्यालयाने खालील अटीं व शर्तीचे पाळन करणे आवश्‍यक आहे. 


अ. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज 


समिती, मुंबई हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्त करण्यात येत आहे. 


आ. उपरोक्त खर्च विहित कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 


मासिक निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तिय अनियमितता 


होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 


इ. नियंत्रक अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात 


येणाऱ्या तरतुदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता 


घ्यावी. 


ई. सदर तरतूद खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व acid पालन 


करावे. 


उ. महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये मंजूर व वितरीत 


अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


ऊ. महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयाने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करून 


दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना 


तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे 


विनियोग प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) देखिळ महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 


महाराष्ट्र-१ मुंबई व शासनास तातडीने सादर करावे. 


क्र. उपरोक्त अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना राहतील व त्याकरिता सदर समिती 


त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देईल. 


लू. प्रत्यक्ष खर्च करण्यापूर्वी विहित पध्दतीचे पालन करावे व आवश्‍यकतेनुसार आहरण करावे. 


एं. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० व दि. ०४.०५.२०२० च्या शासन 


निर्णयातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० 


अनुसार माहे UN, २०२० ते जून, २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य हज 


समितीस वितरित केलेल्या निधीची “उपयोगिता प्रमाणफत्रे* महाराष्ट्र राज्य हज समितीने शासनास 
सादर केली आहेत. 


४. सदरील खर्च “मागणी क्र. झेड ई-%, 2234 सायाजिक Fra व कल्याण (02) FATT 


PNT, 200 इतर कार्यक्रम, (04 (96) यात्रेकरुंचा खर्व (अनिवायी, 3६ सहायक अनुदान (वेतना, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 


(२२४३५ ए २६७” या लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


प्‌. हे आदेश वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 


दिनांक १६ एप्रिल, २०२० व शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४ मे, २०२० अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१ ००९१५३१११४६१४ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Mahesh Sadashiv Choukek: 
M a h es h S a d as h iV cn ent Of Maharashtra, ou= Miniorities 
Develop: ment, postalCode=400032, 
'7dc18a2c1 fbaf047c7a9f61259e5c65db98 1c8ea 
h 11 


Choukekar a Sener aati 


Date: 2020.10.09 15:59:28 +05'30' 


(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रूम नं.६, तळमजला, साबू सिद्दिकी, 
मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 


प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सह /उप सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


